नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्‍यातील 
योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट 


करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २० मार्च, २०२३. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 


जा.क्र.का-५/साबांप्रादेविना/प्रआ/ग्रामा. दर्जोन्नत/सटाणा (जि.नाशिक)/५६५/सन -२०२३, 


दिनांक-०७/०२/२०२३. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून 
रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला 
आहे. तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास 


योजनेमध्ये समाविष्ट करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात 


घेता, सदर रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व 


जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील सटाणा 
तालुक्‍यातील खालील योजनाबाह्य रस्ते ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजना सन २००१- 


२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. प्रस्तावित रस्त्याचे नाव साखळी क्रंमाक  दर्जान्नत प्रस्तावित 
करावयाची ग्रा.मा.क्रंमाक 
एकुण लांबी 
(कि.मी) 
।_१. __ ब्राम्हणपाडे ते देवपूर रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.२२१ 
२. | sat ते बिरोबापांधी रस्ता. ०/०० ते १/५० | १५०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र. २२२ 
३. | उत्राणे ते बंजारीनाला रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २२३ 
४. | उत्राणे ते आवळाईनाला रस्ता. ०/०० ते ६/०० ६.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र. २२४ 
५. | खामलोण ते आवळाईनाला (गजानन | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २२५ 
महाराज मंदिर) रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


६. । राजपूरपाडे ते रोडेपांधी रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र. २२६ 
आनंदपुर जायखेडा ते बिजाटे जायखेडा | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २२७ 
रस्ता. 

८. । जायखेडा ते भायडेवस्ती शिवारपांधी | ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २२८ 
रस्ता. 

९. | इजिमा २ (चुन्याची gat) ते जुनवन | ०/00 ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २२९ 
शिवार वस्ती रस्ता. 

नीं ०. | आनंदपूर जायखेडा ते बेजकर वस्ती | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २३० 
रस्ता. 

(ages १ ।बाघळे ते श्रीपुरवडे रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र. २३१ 

१२ । लाडुद (प्रजिमा १४६) ते सप्तश्रृंगी | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २३२ 
मंदिर रस्ता. 

१३ | जयपूर ते नांदीन शिवनाला पांधी रस्ता. | 0/00 ते ३/०० । ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २३२ 

१४ ।बाघळे ते ब्राम्हणपाडा रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २३४ 

१५ । इजिमा-२ ते नेवके वस्ती रस्ता. ०/०० ते Yoo | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २३५ 

१६ । इजिमा-२ खडकीपाडा रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र. २३६ 

१७ | पारनेर ते गायधरा रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. । ग्रामीणमार्ग क्र. २३७ 

१८ | ग्रामा- २१५ ते शेवडीपाडा रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र. २३८ 

१९ | जुनवन वस्ती ते पहिलाड रस्ता. ०/०० ते 3/00 | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २३९ 

२० | तांदुळवाडी ते आरण्याची पांधी रस्ता. । ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २४० 

२१ ।नांदीत ते पगार वस्ती रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र. २४१ 

२२ | इजिमा -१४२ (उत्राणे तळवाडे) ते | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २४२ 
आडवी पांधी रस्ता. 

२३ । उत्राणे ते धाबडुनाला ते फासीपांधी रस्ता. | 0/007 ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २४३ 

२४ ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र 
इजिमा-२ ते शिवनाला पांधी रस्ता. WY 

२५ | नांदीत ते बाडीपीसोळ किल्ला रस्ता. | 0/00 ते २/५०० | 2.400 कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २४५ 

२६ । ग्रा.मा.क्र.५२ ते खेडवस्ती रस्ता ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र. २४६ 

२७ | Wace ते शिवपांधी प्रजिमा १४७ ला । ०/०ते ३/०० ३.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र. २४७ 
मिळणारा जोडरस्ता. 

२८ | Uae’ ते द्याने ते प्रार्थमिक शाळा | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र. २४८ 
जोड रस्ता. 

२९ | बडे खुर्द भिमाशंकर ते दोधनपाडा ver, | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २४९ 

३० | भिमाशंकर ते दोधनपाडा रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २५० 

३१ | इजिमा-२ उत्राणे फांसीनाला रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २५१ 

३२ | ढोलबारे ते भुयाणे रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २५२ 

३३ | आनंदपूर ते लाडुद रस्ता. ०/०० ते १/३०० | १.३०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २५३ 

३४ । पठावे दि. ते मळगांव रस्ता. ०/०० ते ७/०० ७.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र. २५४ 

३५ | परशुरामनगर ते वाघदरा रस्ता. ०/०० ते १५०० | १९.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र. २५५ 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


३६ | पळसबारी ते परशुराम नगर (वाघबां) | ०/०० ते १/०० | १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २५६ 
रस्ता. 
३७ | जाड गव्हाणेपाडा ते बंधपाडा रस्ता. ०/०० ते १/०० | १.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २५७ 
3¢ | चिंचपाडा ते भंडारदरा रस्ता. 0/00 ते ४/०० ४.०० कि.मी ग्रामीण मार्गक्र. २ ष्ट 
३९ | पठावे ते आपटेपाडा रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र. २५९ 
yo | भिलदर वाघदेवपाटली ते भिलाई डोंगर | 0/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २६० 
रस्ता. 
४१ ।तळवाडा feet ते स्मशानभूमी रस्ता. | ०0/०० ते २/०० २.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र. २६१ 
४२ | वडयाचेपाडे फाटा ते गांव रस्ता. ०/००ते 2/00 | २.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र. २६२ 
४३ | बडयाचेपाडे ते झिप्रोमाळी बस्ती रस्ता. । «(0/00 ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र. २६३ 
४४  बवड्याचेपाडे ते स्मशानभूमी स्स्ता. 0/00 ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र. २६४ 
४५ | मोरकुरे ते स्मशानभूमी रस्ता. ०/०० ते Woo | १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २६५ 
४६ | उंबऱ्यामाळ ते सुळबारी (केळझर) | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २६६ 
रस्ता. 
४७ | आमदार ते नवापाडा (केळझर) रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २६७ 
४८ | तताणी आश्रमशाळा ते पाडा रस्ता. 0/00 ते १/०० १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र. २६८ 
४९ | पिंपळयामाळ ते गव्हाळी रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २६९ 
Go | धनोळेपाडा (फुलेनगर) ते कुवाऱ्यागड | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र. २७० 
रस्ता. 
५१ | फुलेनगर ते वरदडी रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २७१ 
५२ | गोळवाड ते पराडा रस्ता. ०/0०० ते ९/०० | ९.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २७२ 
५३ | शेंद्रीपाडा (गोळवाड) ते दरा रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २७३ 
५४ | सावरपाडा ते शिरसा We. 0/00 ते १/०० १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र. २७४ 
५५ । आलियाबाद चौफुली ते भाटेपाडा रस्ता. | 0/00 ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २७५ 
५६ | कांदयाचामळा ते शिवपांधी रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र. २७६ 
५७ | भिलदर ते स्मशानभूमी जोड रस्ता. 0/00 ते १/०० १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र. २७७ 
५८ | सातोडपांधी ते डांगसौदाणे मोठी ४ ०/०० ते १०० | १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २७८ 
रस्ता. 
५९ । भिलदर आरवर ते दशमारुती रस्ता. । ०/०० ते ३/०० । ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २७९ 
६० | भिलदर ते तळवाडे पांधी रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २८० 
६१ । डांगसौदाणे सुलक्षण वस्ती जुने | 0/०0 ते १/०० | १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २८१ 
गांबठाण पांधी रस्ता. 
६२ | बुंधाटे ते खुटवाळ रस्ता. ०/०० ते १५०० | १.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र. २८२ 
६३ | gare ते गाडदरा रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २८३ 
६४ । मोरकुरे ते धाबदरा शिवारपांधी रस्ता. ०/०० ते १/०० १.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र. २८४ 
६५ | मोरकुरे ते गोठवण चिंचखेड पांधी रस्ता. | 0/00 ते १/०० । १.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र. २८५ 
६६ | gered वडयाचे पाडे (मनचराई) रस्ता. । 0/00 ते २/०० । २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २८६ 
६७ | डांगसोंदाणे ते गणेशदर शिवार रस्ता. | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २८७ 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


६८ | तळवाडे (दिगर) पिरखडी ते निमदर | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र. २८८ 
पांधी रस्ता. 

६९ | बेळेची wet ते मालदरावस्ती तळवाडे | 0/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.२८९ 
(दिगर) रस्ता. 

७० | तळबाडे fare sare ते डोमदर पांधी | 0/00 ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.२९० 
रस्ता. 

७१ । रा.मा-२० (द्याने) ते बेलाशिवार रस्ता. । 0/00 T ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.२९१ 

७२ | रा.मा.-०७ (पिंपळकोठे) ते पवननगर । ०/०० ते 3/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.२९२ 
रस्ता. 

(93 इजिमा-२ ते दावलमलिक पायथ्यापयं ०/00 ते १/०० १.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र. २९३ 
रस्ता. 

७४ । प्रजिमा 203 ते गायकवाड वस्ती रस्ता. | 0/00 ते २/०० २.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.२९४ 

७५ | इजिमा-२ आश्रमशाळा ते तुंगन (दिगर) | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.२९५ 
(वरचापाडा) रस्ता. 

७६. | रा.मा-२० ते आसरखेडा वासी | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.२९६ 
वस्ती रस्ता. 

७७. | तुंगन (दिगर) ते दगडदर रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.२९७ 

७८. | तुंगन (दिगर) ते भोकरमोंडा रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.२९८ 

७९. | ताहाराबाद सबस्टेशन ते लाडूद रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.२९९ 

८०. | गोबापूर ते जेतापूर रस्ता. o/ood १/०० | १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३०० 

८१. | खैराडपाड ते दाभाळ किरमल्या पाडा | ०/०० ते ९/०० ९.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३०१ 
रस्ता. 

८२. | किरमल्यापाडा ते ठिसकी रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३०२ 

८३. | भेंडगव्हाण ते कसाड रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.००कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३०३ 

८४. | खैराडपाडा ते feat Ta. ०/०० ते ९/०० ९.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३०४ 

८५. | मोराळेपाडा ते दाबठीपाणी रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३०५ 

८६. | देवळीपाडा ते दाभाळ रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.३०६ 

८७. | देवळोपाडा वाको ते कुरकुंड खैराडपाडा | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३०७ 
रस्ता. 

८८.. | मुरुमबारी ते वाळी दगड रस्ता. 0/00 ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३०८ 

८९. बुंधाटे ते जामदार वस्ती रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.३०९ 

९० | सटाणा कॉलेज ते संजीवनी हॉस्पं ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३१० 
मोरे नगर रस्ता. 

९१. | जुने रातीर ते सारदे रस्ता. ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३१९ 

९२. | औओदाणे ते भाक्षी रस्ता. ०/०० ते ३/५०० | ३.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र.३१२ 

९३. [Uae वायगाव ते सुराणे आदिवासी | ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३१३ 
रस्ता. 

९४. | अजमेर सौदाणे ते HHS पांधी ते रातीर | ०/०० ते ७/०० ७.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३१४ 
रस्ता. 

९५. | ठेंगोडे ते बागुलवस्ती रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३१५ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


९६. । प्रजिमा १४७ ते आसखेडा ASTM | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३९६ 
रस्ता. 

९७. | इजमाने ते पाचकंदील ते फुलपगार । ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३१७ 
देवस्थान रस्ता. 

९८. | रा.मा.८ ते टेंभे (खा) नामपूर शिवपांधी | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३१८ 
रस्ता. 

९९. | ताहाराबाद गुरुकुल कॉलनी ते जयदर | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३१९ 
धरण रस्ता. 

किं oo, | ताहाराबाद शिवनेरी कॉलनी ते जयदर | ०/०० ते १/५०० | १५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३२० 
धरण रस्ता. 

। १५१: | ०१. | जाखोडे ते मुल्हेर किल्ला रस्ता. 0/00 ते २/०० २.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.३२१ 

१०२. | नरकोळ ते नरकोळ धरण रस्ता. ०/०० ते १/०० | १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३२२ 

१०३. मुंगसेपाडा ते जाखोड धरण रस्ता. 0/00 तै १/ ५०० १,५०० कि मी व ग्रामीण मार्ग क्र.३२२ 

१०४. | खिरमानी ते ग्रामा ८ ला मिळणारा रस्ता | 0/00 ते २/५०० | २.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र.३२४ 

१०५. | सोमपूर ते नबथळ शिवार रस्ता. 0/00 ते १/०० १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३२५ 

१०६. | जाखोडे भिल्ल वस्ती ते मुल्हेर किल्ल्या | o/oo ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३२६ 
पायथ्या पर्यंत रस्ता. 

१०७. | निताणे ते कुंदर वस्ती रस्ता . ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.३२७ 

१०८. | प्रजिमा १४८ णे) ते पाटकेनॉल | o/oo ते १/०० १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३२८ 
रस्ता. 

१०९. | प्रजिमा १४८ (निताणे) ते बिजोटे शिवार | ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३२९ 
रस्ता. 

| ११०. | १०. । निताणे ते देवरे वस्ती रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३३० 

ae ११. | रा.मा.२० ते प्रजिमा १४७ ला मिळणारा | ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.३३१ 
रस्ता. 

११२. | लाडूद स्मशानभूमी ते पाटकेनॉल ते | ०/०० ते ५/०० | ५.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३३२ 
प्रजिमा १४८ ला मिळणारा रस्ता. 

११३. | प्रजिमा १४८ (निताणे) पाडंगण शिवार | 0/०० ते 9/00 | १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३३३ 
रस्ता. 

११४. | देवळाणे ते दरी शिवार (शिरसाठ वाडी) | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३३४ 
रस्ता. 

११५. | देवळाणे ते देवी मंदिर (धनगर वस्ती) | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र.३३५ 
रस्ता. 

११६. । जुने रातीर ते नामपूर रस्ता (नान्या | ०/०० ते Yoo | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३३६ 
डोंगर) रस्ता. 

११७. | लोणारवाडी ते सुराने (धरणाजवळील | ०/०० ते 3/00 | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३३७ 
आदिवासी वस्ती) रस्ता. 

११८. | ब्राम्हणगाव कॅनॉल ते ठेंगोडे रस्ता. ०/०० ते ८/०० ८.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३३८ 

११९. | जुने रातीर ते सुराणे आदिवासी वस्ती | ०/०० ते ६/०० | ६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३३९ 
रस्ता. 

920. | सारदे ते कोढरे रस्ता. ०/०० ते 3/400 | ३.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३४० 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


१२१. सारदे ते RTA ते मालेगाव हद्द 0/00 ते ४/०० ४.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.३४१ 
रस्ता. 

१२२. | वायगाव Uae जोडरस्ता ते नामपूर | ०0/०० ते ६/०० | ६.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र.३४२ 
रस्ता. 

923. | लोणारवाडी ते सारदे रस्ता. ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.३४३ 

१२४. | सारदे ते रातीर रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.३४४ 

१२५. | चीरखांडबस्ती ते रोहिदास बस्ती ते देवरे o/ood २/०० । २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३४५ 
वस्ती रस्ता. 

१२६. | वायगाव ते नामपूर रस्ता. ०/०० ते १/५०० | १९.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३४६ 

१२७. | पारधी वस्ती ते अजमेर सौंदाणे रस्ता. | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.३४७ 

१२८. | ae ते कोळीपाडा रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.३४८ 

१२९. | कोळीपाडा फाटा ते जुने रातीर रस्ता. | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.२४९ 

१३०. | कोळीपाडा ते पवार वस्ती रस्ता. ०/०० 3/400 | ३.५०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.३५० 

१३१. | कोटबेल ते फोफऱ्या डोगरवस्ती पांधी | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३५१ 
रस्ता. 

932. | facta eee ते भंडारपाडा Te. 0/00 ते 2/00 2.00 कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३५२ 

१३३. । विरगावपाडे ते मुंगसे शिवार ते | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र.३५३ 
पिंगळवाडे रस्ता. 

938. | भंडारपाडे गाव ते धरण रस्ता. 0/00 ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३५४ 

१३५. | भंडारपाडे रोड प ते भाक्षी रोड | ०/०० ते १/०० | १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३५५ 
रस्ता. 

१३६. | रा.मा.७५२ जी ते थळपानंद रस्ता. ०/०० ते १/०० १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३५६ 

१३७. | इजिमा ५ ते विरगाव शिवाजी नगर | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३५७ 
पाच्याआंबा रस्ता. 

१३८. | इजिमा ५ ते विरगाव वडपांधी ते | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३५८ 
तकदीर हॉटेल रा.मा.७५२ जी 
(ढोलबारे) रस्ता. 

१३९. | विरगाव ते आव्हाटी फाटा रा.मा.७५२ | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३५९ 
जी रस्ता. 

१४०. | डोंगरेज रानमळा जोरण रस्ता. ०/०० ते ७/५०० | ७.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३६० 

१४१. | बटार ते प्रजिमा १९० जोडरस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३६१ 

१४२. | विंचुरे ते कंधाणे जोडरस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३६२ 

१४३. | डोंगरेज मराठी शाळा ते शिवारपांधी | ०/०० ते ५/५०० | ५.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३६३ 
रस्ता . 

१४४. | केरसाने ते तळवाडे शिवारपांधी रस्ता. । 0/00 ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३६४ 

१४५. | मांगबारी ते पिंपळदर नवेगाव जोड | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३६५ 
रस्ता. 

१४६. | मुंजवाड ते दऱ्हाणे रस्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.३६६ 

१४७. । करंजाड  आरक्‍्याओहळ निताणे | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३६७ 
चिचबारी जोड रस्ता. 

१४८. | दसाने ते खैरमळा वस्ती रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३६८ 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


१४९. जाखोडते मुल्हेर किल्ला रस्ता. ०/०० ते ८/०० ८.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.३६९ 

१५०. | बिजयनगर पवार वस्ती मुंगसे स्स्ता. ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३७० 

१५१. । पिंगळवाडे पवार वस्ती विजयनगर | ०0/०0 ते ६/०० | ६.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३७१ 
रस्ता. 

१५२. | पिंगळवाडे भामरे वस्ती ते विरगाव पाडे | ०/०० ते ६/०० ६.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३७२ 
रस्ता. 

१५३. | जाखोड ते आशापुरीमाता मंदिर नरकोळ | ०/०० ते ६/०० | ६.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३७३ 
रस्ता. 

१५४. | जाखोड धरण ते कुणाल आश्रमशाळा | ०/०० ते 3/00 ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३७४ 
रस्ता. 

१५५. | यशवंतनगर ते सुकडनाला धरण रस्ता. । ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३७५ 

१५६. | नवेगाव ते वडपांधी रस्ता . ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र.३७६ 

१५७. । जुना जायखेडा रोड (विरगाव) ते | ०/०0 ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३७७ 
चारमोरी ते धवबळोबारी रस्ता. 

१५८. | विरगाव पाडे Uae ते ढोलबारे | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३७८ 
रस्ता. 

१५९. | कंधाने फाटा ते बडपांधी रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३७९ 

१६०. | मुंगसे नारळालांबा ते देवळी शिवार | ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३८० 
रस्ता. 

१६१. | तिळवण ते रेणुकामाता मंदिर रस्ता.  । ०/०० ते २/०० । २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३८१ 

१६२. | दहिंदुले ते देवीमंदिर रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.३८२ 

१६३. | किकवारी ते तळवाडे शिवपांधी रस्ता. | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३८३ 

१६४. | केरसाने ते दसाने ते किकवारी (शिवार | 0/०0 ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३८४ 
पांधी) जोड रस्ता. 

१६५. | बिरगाव पाडा ते पिंगळवाडे रस्ता. o/oo ते ६/०० ६.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३८५ 

१६६. | केरसाने रोड ते ब्राम्हणदरा शिवार रस्ता | ०/०० ते २/०० रेळकिंगी. ।गामीणमार्गक्र २६ 
पाझर तलाव पर्यंत रस्ता. 

१६७. | तळवाडे दिगर किकवारी खु. भालदरा | ०/०० ते १/५०० | १५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३८७ 
शिवबांध रस्ता. 

१६८. | केरसाने रोड ते धोंडगे शिवार रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.३८८ 

१६९. | वाघदर वस्ती ते द्राक्ष भाग सुर्यवंशी ०/०० ते ०/७०० | ०.७०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.३८९ 
वस्ती पर्यंत रस्ता. 

१७०. | डॉ.काकुळते ते पाडआंबा रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र.३९० 

१७१. | ग्रामा ५७ (भूयाने) ते नीताणे बंधाराकडे | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३९१ 
जाणारा जोड रस्ता. 

१७२. | करंजाड ते खैरवळ न्हावी वस्ती ते | ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३९२ 
प्रजिमा १४६ ला मिळणारा रस्ता. 

१७३. | दसवेल तुंगण ते जुने गावठाण | ०/०० ते ०/७०० | ०.७०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३९३ 
(दसवेल) रस्ता. 

१७४. | जयशंकर वस्ती ते अंगणवाडी पांधन | ०/०० ते ३/०० | ३.००० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३९४ 


रस्ता. 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


१७५. | धामडी नाला ते गोराणे आखतवाडे | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३९५ 
जोड रस्ता. 

१७६. | धामडी नाला आखतवाडे बिजोटे | ०0/०० ते २/०० | oo कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३९६ 
(पश्‍चिम) जोड रस्ता. 

१७७. | सातभाई ते पांधन रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.३९७ 

१७८ | शिवनाला आखतवाडे ते जायखेडा | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.३९८ 
रस्ता. 

१७९. | शिवनाला आखतवाडे ते taste शिवार | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र.३९९ 
रस्ता. 

१८०. | शिवनाला शिव मंदिर ते बिजोटे | ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४०० 
कोटबेल रोड ते शिवमंदिर डोंगराकडे 
जाणारा LEAT. 

१८१. | कोळखेत नाला ते आखतवबाडे ते | ०/०० ते १/०० १.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.४०१ 
कोटबेल बिजोटे रस्ता. 

१८२. | लाई ते बिजोटे जायखेडा ते । ०/०० ते १/०० १.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४०२ 
FATE शिवार रस्ता. 

१८३. | शिवनाला ते गोरणे आखतवाडे ते । ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४०३ 
शिवर रस्ता. 

१८४. | ताहाराबाद ते सोमपूर (जुना) रस्ता. । ०/०० ते 2/00 २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४०४ 

१८५. | तुंगन ते भिलवाड रस्ता. 0/00 ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४०५ 

१८६. | लाडूद ते ताहाराबाद रस्ता. ०/०० ते ३/०० । ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४०६ 

१८७. | ताहाराबाद (वाव ते दाबलपाडा | ०/०० ते २/०० २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४०७ 
रस्ता. 

१८८. | ताहाराबाद 4 ते कव्हाळेपाडा | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४०८ 
रस्ता. 

१८९. | ताहाराबाद (गरमुडनाला) ते माळीशिवार | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४०९ 
रस्ता. 

१९०. | ताहाराबाद सबस्टेशन ते जयदर वस्ती | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४१० 
रस्ता. 

१९१. | पिंपळकोठे राजापूर फाटा (पाचमोरी) | ०/०० ते १५०० | १९.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४११ 
दत्तमंदिर पर्यंत रस्ता. 

१९२. | पिंपळकोठे राजापूर (मारुतीमंदिर) ते | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४१२ 
भोकरदर पांधी रस्ता. 

१९३. | ताहाराबाद सबस्टेशन ते माळीशिवार | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र.४१३ 
रस्ता. 

१९४. | ताहाराबाद ते टाकबारी पानदरा शिवार | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.४१४ 
रस्ता. 

१९५. | ताहाराबाद म्हेसकपाळे ते काव्हाळे | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४१५ 
शिवार रस्ता. 

१९६. | ताहाराबाद वाकोनाला) ते | ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४१६ 
गायरानशिवार रस्ता. 

१९७. | ताहाराबाद देवी शाळा) ते | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४१७ 
संगमेश्वर मंदिर रस्ता. 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


१९८. | प्रजमा १४८ ते शिवपांधी मार्केटयार्ड | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग Hwee 
करजाड रस्ता. 

१९९. तुंगणपाडे ते दगडदर रस्ता. ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.४१९ 

२००. तुंगण दिंगर ते गणेश नगर रस्ता. ०/०० ते १/०० १.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.४२० 

209, । रा.मा. २० (माधव वस्ती) ते गोराणे | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्गक्र.४२१ 
पांधी रस्ता. 

202, | रा.मा.०८ (बोळाई शिवार) ते नामपूर | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४२२ 
रस्ता. 

203. | माधव वस्ती ते कापडणीस वस्ती रस्ता. | 0/00 ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.४२३ 

२०४. | ग्रामा ०८ ते खिरमणी पांधी रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.४२४ 

२०५. | रा.मा.२० (द्याने फाटा) ते बोळाई शिवार | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४२५ 
रस्ता . 

२०६. | भांबोडी ते रातीर रस्ता. ०/०० ते ३/०० | ३.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.४२६ 

गण यव वतात यला ०/०० ते ३/०० | ३.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४२७ 

२०८. | धांद्री ते सटाणा रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४२८ 

२०९. | पिंपळयानाला पांधन रस्ता. ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४२९ 

290. | सारदे रामतीर ते पोडरी ते पांधन रस्ता. । ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | TPT APT क्र.४३० 

299. | रामतीर ते देवळीणे शिवार पांधन रस्ता. | ०/०० ते ३/०० । ३.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.४२१ 

२१२. | नवेनिरपुर ते नवेगांव रस्ता. ०/०० ते ५/०० | ५.००कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.४३२ 

२१३. | नवेनिरपुर ते शिवपांधी रस्ता. ०/०० ते २/०० | २.००कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४३३ 

२१४. | आराई कसारपाडे ते खालप पांधी रस्ता. | 0/00 ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.४३४ 

२१५. | ARS फाटा ते गोरस्या नाला रस्ता.  । ०/०० ते १/०० १.००कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र.४३५ 

२१६. | ARS कोकणीपाडा ते म्हसोबा शिवार | ०/०० ते १/५०० | १.५०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४३६ 
पांधी रस्ता. 

२१७. | सटाणा नवीन मार्केट (रा.मा.७५२ जौ) | ०/०० ते ४/०० | ४.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.४३७ 
ते खैरनाला पांधी रस्ता. 

२१८. | आराई बडे शिवार ते कुंभार वस्ती | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.४३८ 
रस्ता. 

२१९. | वटार महादेव मंदिर ते शिंदेवस्ती | ०/०० ते २/०० | २.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४३९ 
निमखेत शिवार रस्ता. 

220, | मुंजवाड ते प्रजिमा १८९ ते पिंपळदर | ०/०० ते ५/०० ५.०० कि.मी ग्रामीण मार्ग क्र.४४० 
रस्ता. 

229, । ब्राम्हणगाव बासोळ ते आराई वासोळ | ०/०० ते २/०० २.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.४४१ 
जोडरस्ता. 

222, | ब्राम्हणगाव शेमळो रस्ता. ०/०० ते २/५०० | २.५०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.४४२ 

223. | ब्राम्हणगाव शेमळी आराई रस्ता . ०/०० ते ४/०० ४.०० कि.मी. ग्रामीण मार्ग क्र.४४३ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


२२४. | ब्राम्हणगाव मडव ते शेमळोजूना | ०/०० ते 3/00 | ३.०० कि.मी. | ग्रामीण मार्ग क्र.४४४ 


सटाणा मालेगाव रस्ता. 


२२५. । ब्राम्हणगाव घोडीपांधी कसाडपाडे रस्ता. | ०/०० ते ३/०० ३.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग क्र.४४५ 


२२६. । ब्राऱहणगाव महालपाटणे ते कसाड | ०/०० ते १/०० १.०० कि.मी. | ग्रामीणमार्ग क्र.४४६ 
रस्ता. 


एकूण ६२७.७०० 
कि.मी. 


परिणामी रस्ते विकास योजना 2009-2029 मधील नाशिक जिल्ह्यातील ग्रामीण मार्ग 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ६२७.७०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (१०४७८.९४० + ६२७.७००) 
म्हणजेच १११०६.६४० कि. मी. इतकी होईल. 
हा शासन निर्णय » महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२३०३२३१७०३३९८४१८ असा आहे. हा Aa 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN >: 
KACHARE 


18497862 


(ग. सं. कचरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 


प्रत :- 
१) उप सचिव, ग्राम विकास विभाग, बांधकाम भवन,मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई. 
२जिल्हाधिकारी, नाशिक. 
3) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 
४ कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२३/प्र.क्र.३४/नियोजन-२ 


५) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
६) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

७ रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

८) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


